युद्धाने भ्रमनिरास 


लिन हगिंस कूपर 
मराठी: अश्‍विनी बर्वे 


१९१४ ची गोष्ट आहे जेव्हा एक 
१६ वर्षाच्या ब्रिटिश मुलाला 
सिडनीला, जर्मनीशी लढण्याची 
इच्छा होती. सैन्यात भरती 
होण्याची आणि महान युद्धात 
लढण्यासाठी जाणाऱ्या शूर 
लोकांमध्ये त्याला सामील होण्याची 
इच्छा होती. पण लवकरच त्याला 
युद्धाचे सत्य आणि त्यातल्या 
भयानकतेची जाणीव झाली. 
युद्धाच्या खाईत त्याला उंदीर 
चावतात. घरी पाठवलेल्या 
सिडनीच्या पत्रामुळे आपल्याला हे 
कळते की पहिल्या विश्व युद्धात 
त्याचा भ्रमनिरास कसा झाला. 


भमनिरास 
यदधाने भमनिर 
युद! 


02४ & 


युद्धाची घोषणा झाली आहे. 


जर्मनीने फ्रांसवर हल्ला केला या बातम्यांनी 
वर्तमानपत्रे भरली आहेत. 


वडील बेचैन आहे. त्यांचे मित्र युद्धात सामील 
होण्यास तयार आहेत. "राजा आणि देश दोघांसाठी 
लढणे माणसाचे कर्तव्य आहे.” आई जेव्हा 
कोणाकडून हे ऐके तेव्हा ती स्वयंपाकघरात भांडी 
आपटत असे. 


जर मी मोठा असतो तर! मी र्त्रिसमसच्या 
आधी बरोबर सोळा वर्षाच होईल.पण बाबांचे 
म्हणणे आहे की युद्ध तोपर्यंत संपेल. वाटते मी 
जर्मनीशी कधी लढू शकणार नाही. 


आई आज सकाळी एक शब्दही बोलली नाही. 
खरेतर तिचे डोळे लाल झालेले होते. 


जसा मी कामावर निघालो, आईने माझा हात 
पकडला आणि मत्रा जवळ घेतले. कोणी मुलाने 
मला असी बघितले नाही म्हणून मी खुश होतो. 
देवा! जर मी अजून थोडा मोठा असतो! 


वडील निघून गेले. 


काल रात्री वडील माझ्या खोलीत आले 
आणि त्यांनी मला सांगितले की ते युद्धावर 
जात आहेत. माझ्यावर वाकले तेव्हा त्यांच्या 
तोंडाला तंबाख आणि बियरचा वास येत होता. 
आणि त्यांचे डोळे उत्साहाने चमकत होते. 


मी ठरवले होते की य॒द्धात सामील 

होण्याचे. पण आई मला सारखी मनाई करत 
होती. ज्या क्षणी मी घरात घसतो,तिची नजर 
माझ्यावर असते. मी जिथे जातो तिथे मला 
झेंडे आणि युद्धात सामील होण्याची ठिकाणे 
दिसतात. असे वाटते की ते मला बोलवत 
आहेत. वडील नेहमी म्हणत असत की शत्रूच्या 
धमक्यांना आपण मह तोड उत्तर दिले पाहिजे 
आणि बघ जर्मनी फ्रान्सला नष्ट करण्याचा 
प्रयत्न करत आहे. वयाच्या बाबत मी खोटं 
बोलेन. माझी उंची चांगली आहे त्यामळे भरती 

त] होतांना काही अडचण येणार नाही 

8 
-4 
वू डया 


वी चव्स्क्कळक किण्य? >> ”00-“ ०८० र 3 
7 


">> 7: 


सेट 


पता नहीं अब पिताजी कहाँ होंगे? 
पर उन्हे मुझ पर जरूर गर्व होता! 


मी भरती होण्यात सफल झालो. एका मलाने सांगितले की तो सोळा वर्षाचा आहे. इतर मलांनी पण 
काहीसे असेच सांगितले. मग एका मत्राची आई शिबिरात आत्री आणि 


एक क्षण मी थोडासा सटपटलो. भरती करून घेणारा 
सैनिक माझ्याकडे वरपासून खालपर्यंत बघत होता. आणि तिने सैनिकाची खाट उभी केली.! 
जेव्हा मी सांगितत्रे की मी १९ वर्षाचा झालो आहे तेव्हा तो बिचाऱ्या जिमचा दावा खोटा ठरला आणि आम्ही त्यात्रा शेवटी 
हसला. पण त्याने मला भरती करून घेतले. तेव्हा पाहिले जेव्हा त्याची आई त्याला रस्त्यावरून घेऊन जात होती 


आणि त्याचे कान ताठ झाले होते. मला वाटते की जिमची आई 
स्वतःच एक महिला बटात्रियन उभी करू शकते जर्मनीशी लढण्यासाठी. 
त्यानंतर मी गप्प बसलो. बिचारी आई. 


प्रशिक्षण कठिण होते. खरेतर माझ्या मासपेशी आता 
अधिक तंदुरुस्त झाल्या आहेत. पण मी अजूनही आईला पत्र 
लिहण्याची हिम्मत करू शकलो नाही. 


(हे. 
%.. ४ . * क्क... "ऑड 
१ऑ%% » ५ * व र - “> 
२. ब क. अ र | टच 1 
कॅ>- क व र 
र्क श्र 
ह! / 


॥:६ 


आशा आहे माझ्याद्वारे ठेवलेली 
चिठ्ठी आईला मिळाली असेल. 


शं ॥/४€४/५ ४/7./५/४/./९४१/ /€// €7४/ “* 
/ / ///// 1 “// , 4” ///, भु 


/”/// ॥//////? ४४//४« ४॥(॥॥ ////,॥//// “४ 


मी कधीच असा विचार केला नव्हता की असी होईल. जेव्हा आम्ही 
खंदक खोदण्यास सरुवात केली, तेव्हा मला ते काम खप सोप्पे वाटले 
खप मेहनत, मग सिगारेट आणि हस. ते सगळे काम पुरुषांचे होते 

मग पाऊस सरु झाला. खूप जोरात पाऊस. खंदकात चिखलाचा 
ततल्नाव झाला. जेव्हा आम्ही चिखलाच्या प्रवाहातन जात अस्‌ तेव्हा 
पिवळे, खारट पाण्यातन आम्हांला जावे लागे. पण मल्रा विश्‍वास आहे की 
ते ठिकाण कधीतरी छान असेल-आपल्या डरहम सारखे. ते कधी 
हिरव्यागार शेतांनी आणि पक्ष्यांनी भरलेले असेल.पण आता तसे नाही.. 


मग लढाई सरु झाली. 


आज एका मलाला गोळी 
लागल्री - त्याच्या घोट्या खालचा पाय 
निघन गेला, बिचारा एका पायाशिवाय 
घरी गेला. एका बॉम्बने त्याचा पाय 
उडवला. तो केवळ १९ वर्षाचा होता. 
आता तो परत कधी काम करू शकणार 


नाही. 
काश तो मी असतो तर डा ही 


७. 2. व 
47:70: शि. | 
00 
| "र र्‌ श> 
> ०-_/ र 


इथे तुम्हांला खूप आवाज ऐक येतो. बॉम्बस्फोट सतत 
चाल असतात. एक न संपणारया वादळासारखे. मग आपल्या 
डोक्‍यावर विचित्र अशी भणभण होते,रागावलेल्या 
मधमाश्यासारखी. पण त्यांच्यापेक्षा अधिक जोराच्या उंखा 
सहित. त्या असतात शत्रूच्या गोळ्या. 


जोंसीने आज ते खरेदी केले. एका मिनिटानंतर चहात 
चना घातल्या सारखा तो कण्हत होता. तो म्हणाला की 
त्याला ते प्यायचे आहे. त्याने शोचालय साफ करण्याची 
इच्छा त्याला नव्हती. पुढच्या मिनिटात तो खोकत खाली 
पडला.त्याच्या डोक्यात एक भयानक आवाज येत होता.मी 
फक्त एकटक त्याच्याकडे बघत होतो. तो खूप घाबरला होता. 
मग तो गप्प झाला. मी घरी परत येण्यासाठी काहीही 
दयायला तयार आहे. 


_- ह | क ययविबशनाागययव॒यय 
| 
र 
। 
। 


जर देव ऐकत असेल तर त्याने आम्हांला मदत करावी. पण 
मत्रा त्याबाबत शंका आहे. मला माहीत नाही की दोन्ही गोष्टीत 
वाईट काय आहे - उवा की उंदीर. उवा माझ्या कपड्यांवर येत 
आहेत आणि माझी त्वचा लाल झाली आहे. शरीराला खाज येत 
आहे. माझा सहकारी बिल्ली आपल्या खाकी वर्दीने त्यांना चेंबन 
टाकण्याचा प्रयत्न करत आहे. पण दुसऱ्या उवा त्यांच्या जागा घेत 
आहेत 


आणि उंदीर इतके बदमाश आहेत की दिवसा उजेडी ते तमचे 
खाणे चोरतात. काल रात्री बिल्लीने एका उंदराला गोळी मारली. तो 
मांजरा इतका मोठा होता. मी शपथेवर सांगतो, जर माझ्या 
वडिलांचा टेरियर कत्रा असता तर त्याने त्या उंदरांना चांगली मजा 
दाखवली असती 


आशा आहे की वडिलांची परिस्थिती माझ्यापेक्षा अधिक चांगली 
असेल. मला कुतूहल आहे की आज रात्री ते कुठे असतील? 


मी ओलाव्यामुळे आणि आद्रतेमुळे खूप आजारी आहे. आम्ही 
कितीही घाण पाणी बाहेर काढले, तरी ते खंदकात परत घुसते. आम्ही 
प्रत्येकवेळी लडखडत आहोत. माझ्या पायांत वेदना आहेत. त्याला 
"ट्रेंच फुट", आजार म्हणतात. माझ्या पायांतून दुर्गधी येत आहे. पण 
इतर सर्व मुलांचे हेच हाल आहेत. 

आज जवळच एक गोळा येऊन पडला. ती सगळ्यात विचित्र गोष्ट 
होती जी मी बघितली. जिथे गोळा येऊन पडला तिथे मातीची एक 
भिंत उभी राहिली. आणि मग ती भिंत आमच्याकडे येऊ लागली. ती 
भिंत एका लहरीसारखी आमच्या डोक्यावरून गेली आणि तिने 
आम्हांला चिखल आणि दगडांनी झाकून टाकले. 


जेव्हा चिख्खन मला येऊन धडकला तेव्हा मी बिलीशी बोलत 
होतो. माझे तोंड चिखलाने भरते. जसे मी माझे डोळे साफ केले, मी 
बिलीच्या काळया चेहऱ्याकडे बघितले. मी हसू लागलो, पण बिली 
माझ्याकडे रोखून बघत होता. 

बिचारा बिली. एकदम हास्यास्पद. पण बित्री आपल्या या जीवनात 
परत कधी हसू शकणार नाही. 
काश मी घरी परत येऊ शकलो तर 


जेव्हा प्रत्येक वेळी मी डोळे बंद करतो तेव्हा 
मला स्वतःला गोल फिरत नृत्य करतांना बघतो. 
जसे तुम्ही एखादा सैनिक आगीच्या तावडीत 


खैर, आम्ही "शून्य" ची वाट बघत आहोत. 
०८.४५ वाजता आम्ही त्या डोंगरावर असू. अनेक 
तासांपूर्वी गोळ्या बरसू लागल्या. लवकरच आम्ही 


पायऱ्या चढून वर जाऊ. इ सापडल्यावर करतांना बघतात. 
देवा, कृपया मला इथून जाऊ दे. मला मुलांना र् जर मी माझ्या आईबरोबर घरी असतो तर. 
निराश करायची इच्छा नाही. पण मला खूप भीती मी लवकरच परत जाईन. खूप वेळ लागणार 


वाटते आहे. त्या तोफांकडे धावत जातांना मत्रा नाही आई. 
स्वतःला एकदम उघडे पडल्यासारखे वाटते. कदाचित 9 
शत्रूला सुद्धा असेच वाटत असेल. 


मतला आशा आहे की तिथे माझ्या नावाची 
कोणतीच गोळी नसेल. त्या मुलांमधल्या एक 
वेड्यासारखे करत आहे - तो रडत आहे, हलत आहे 
आणि एखाद्या लहान मुलासारखे तो आपल्या 
आईला हाक मारत आहे. आम्ही त्याला 
दोष देऊ शकत नाही. 


माझी प्रिय, 
मी त्रवकरच घरी येईन. मी यप्रेस मध्ये 
जखमी झालो आहे, पण तू चिंता करू 
- कदाचित त्या जखमेच्या कारणानेच 
मत्रा घरी पाठवतील परिस्थिती खराब 
आहे, खूप खराब. 


पण माझ्यासाठी आता खेळ 


संपत्ना आहे. 
सिडनीला सांग की मी त्रवकरच घरी येईन. 
मत्नरा तमच्या दोघांची वू 
आहे. 


गा तरही दोघे सुरक्षित आहात हे जाणून 
माझे धैर्य वाढते. 


तुझ्यावर नेहमी प्रेम करणारा पती 
पीटर 


सिडनी एक यवक होता. त्याचा जन्म काउंटी डरहममध्ये झाला होता, पण 
बेल्जियममधल्या एका चिखलाने भरलेल्या मैदानात त्याचा मत्य्‌ झाला. त्याची 
कहाणी दुःखद आहे. युद्धाचा सिडनीसारख्या लाखो मुलांसाठी सुखद शेवट 
नव्हता. प्रथम विश्व य॒दधात ब्रिटन, जर्मनी, फ्रान्स आणि रशियातील जवळपास 
सर्वच कटंबांनी आपला कोणता न कोणता सदस्य घालवला 


य॒द्धाच्या सरुवातीला 'मित्र' बटालियन बरोबर लढण्यासाठी गेत्रे. हा समह 
एक विशेष गाव किंवा क्षेत्रातील सर्व य्वकांमिळून तयार झाले होते. ज्यामळे 
पर्ण गाव उजाड झाले. आणि तिथे कोनही तरुण मलगा परत आला नाही 


अनेक तरुणांनी सेनेत सामील होण्यासाठी आपल्ने वय खोटे सांगितले. 
मरणारा सगळ्यात छोटा सैनिक प्राइवेट जॉन कोंडोन होता, जो केवळ चवदा 
वर्षाचा होता. पण काही सैनिक तर त्याहून छोटे होते. जेम्स बार्टाबी केवळ तेरा 
वर्षाचा होता जेव्हा तो सैन्यात सामील झाला 


तुम्ही शहराच्या चारी बाजूला बघा तेव्हा तुम्हांला नक्कीच एखादे यद्ध 
स्मारक दिसेल. तिथे नाव वाचा आणि त्या गरीब मुलांच्या आणि परुषांच्या 
बाबत विचार करा जे य॒द्धात मारले गेले. तिथे त्या सर्व शोकाने संतप्त 
झालेल्या परिवारांच्या बाबत विचार करा जे लोक प्रथम विश्व य॒दधात लढले 
आणि त्यात मारले गेले. महिला सद्धा मारल्या गेल्या. अनेक महिलांनी नर्स 
आणि अम्बलंस ड्रायव्हर म्हणून स्वच्छेने काम केले.पण शेवटी त्यांना भयानक 
परिस्थितीत मत्य्‌ आला 


प्रथम विश्व य॒द्धात ९०८३७१ ब्रिटिश लोक मारले गेले आणि 
२,०९०२१२ जखमी होऊन घरी परतले. अनेक पुरुषांना भयानक जखमा 
झाल्या आणि 'शेल शॉक' च्या बरोबर त्यांना नवीन जीवन सरु करावे 
लागले. त्यांना यदधातील आवाज आणि भयानकते मळे मार्नाौसेक 
आजार सहन करावे लागले 


प्रथम विश्व यद्ध, किवा 'महायदध', यासाठी म्हटले जाते कारण 
त्यामुळे सर्व युद्ध समाप्त झाले असे मानले जाते. पण दुर्दैवाने १९३९ 
मध्ये अजन एक भयानक यद्ध लढले गेले ज्यात परत हजारो त्रोकांचे 
प्राण गेले 


